भारतीय पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक 
दर्जाच्या अधिका-याची  बदलीने/ 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना...... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०१७/प्र.क्र.२५०/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २७ ऑक्टोबर, २०१७ 
शासन आदेश- 


महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२च्या तरतूदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने SORT कणसे, भापोसे, समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, गट क्र. १३, 
गडचिरोली यांची महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


२. महासंचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे या पदावरील 
प्रतिनियुक्तीने पदस्थापनेकरीताच्या अटी व शर्ती आवश्यकतेनुसार सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या सल्यानुसार स्वतंत्रपणे विहीत करण्यात येतील. 


३. श्री. HORT कणसे, WA यांना नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी 
यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व श्री. कैलास कणसे, भापोसे यांनी नव्या नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 

४. सदर शासन आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दर्शविलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदर SST महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१०२७१२२२१६३३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


| Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
| ७ Mah ment, 


ICode=4( ‘Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f1 


9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241 
AIKWAC ७ 


Date: 2017.10.27 15:59:56 +05'30' 


(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन ASI क्रमांकः आयपीएस-२०१७/प्र.क्र.२५०/पोल-१ 


प्रत, 


न 
२. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री (सा.न्या. व वि.सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री (सा.न्या.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
g. 


प्रधान सचिव (सा.न्या.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा.पो.बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१२.सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.समादेशक, रा.रा.पो.बल, गट क्र.१३, गडचिरोली. 

१४.महासंचाळक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
१५.संबंधित अधिकारी. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१७.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवड नस्ती, 


पृष्ठ २ पैकी २ 


